सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी 
स्वयंसेवी संस्था/ व्यक्‍ती यांना धर्मादाय 
देणगीचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- आरएसी-१२१८/प्र.क्र.१२०/विशा-९ 
मुख्य इमारत, २ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा :- 9) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आरएसी-०९१३/ प्र.क्र.१५०/विजा-९,दिनांक ३१ मार्च, 2094 
२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८ जुले, २०१९ 


शासन निर्णय :- 


दरवर्षी धर्मादाय प्रयोजनार्थ आयोजित केलेल्या अश्वशर्यतीमधुन प्राप्त होणारा कर राज्याच्या एकत्रित 
निधीत जमा होतो. याद्वारे शासनास प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नामधून धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या देण्याकरीता सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये रु.१,००,००,०००/-(रुपये एक कोटी फक्त) इतकी तरतूद करण्यात 
आली आहे. या तरतुदीमधून ९०% म्हणजेच रु.९०,००,०००/- (रुपये नव्वद लाख फक्त) इतकी रक्‍कम सन २०१८- 
१९ मधील मंजूर लाभार्थ्यांना वितरीत करण्याकरीता वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर गृह 
विभागास उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात महालक्ष्मी रेसकोर्स धर्मादाय निधीअंतर्गत मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी 
त्यांच्या स्वेच्छाधिकारात एकूण ९४ संस्था/ व्यक्‍ती यांना एकूण रु.९०,००,०००/- (अक्षरी रुपये नव्वद लाख फक्त) 
इतकी रक्कम धर्मादाय देणगी म्हणून मंजूर केळी आहे. सदर ९४ संस्था/व्यक्‍तींना मंजूर निधीचे वाटप गृह विभाग, 
शासन निर्णय दिनांक ३१/०३/२०१५ मध्ये नमूद तरतुदींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. उक्त नमूद ९४ संस्थांचा 


तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
अ.क्र संस्थेचे नाव प्रयोजन देय रक्‍कम 
(रुपये) 
7 श्री.संत ज्ञानेश्वर महाराज बहुउद्देशिय क्रिडा व डिजीटल, आधुनिक शोती व १,००,००० 
व्यायाम मंडळ, आसरा कावसा, ता.भातकुली, शेतीपूरक व्यवसाय प्रशिक्षण 
जि.अमरावती 
२ | नंदिग्राम वैद्यकीय संस्था मर्या., श्री गुरुजी सहकार | वैद्यकीय सेवेकरीता ७५,००० 
रुग्णालय, जि.नांदेड 
३ | मदर टेरेसा ग्रामीण व शहरी विकास बहुउद्देशिय । सामाजिक कार्यक्रम ५०,००० 
संस्था, सिछ़ोड, ता.सिल्लोड जि. औरंगाबाद 
४ | hes सार्वजनिक वाचलनाय, रामगढ कामठी, वाचनाळलयाकरीता १,५०,००० 
जिल्हा नागपूर 
५ _ सुर्या चॅरिटेबल ट्रस्ट, ३०४,विनायक सदन, प्लॉट | संगणक प्रशिक्षण ७५,००० 
नं. २३२,सेक्टर ११, जुहूगाव, वाशी, नवी मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-१२१८/प्र.क्र.१२०/विशा-९ 


६ | it. गजानन महाराज बहुउद्देशिय संस्था, तिन्त्रव, | कौडल्य विकास प्रशिक्षण १,००,००० 
ता. शेगांव, जिल्हा बुलढाणा 
७ | अष्टविनायक ग्राम कल्याण सेवाभावी संस्था, संगणक प्रशिक्षण ७५,००० 
नागापूर, ता.जिल्हा नांदेड 
८ | राज एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, सामाजिक कार्य ५०,००० 
औंरगाबाद, जिल्हा औरंगाबाद 
९ । वात्सल्य प्रतिष्ठान शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, । सामाजिक कार्य १,००,००० 
स. नं. १००१, गोलंदाज चौक, जुनी वडारवाडी, 
पुणे 
क्रि o | सुवर्ण शिक्षण संस्था, अलकुड (एस), ता. वाचनालय अदयावत १,००,००० 
कवठेमहांकाल, जिल्हा सांगली करण्यासाठी 
शहि १ | आदर्श बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था , उंबरखेडा, । स्वयंरोजगार निर्मिती ७५,००० 
ता. भोकरदान, जिल्हा जालना 
१२ | सक्षम बहुउद्देशिय संस्था, वणी, जि. यवतमाळ टेलरिंग कामाचे प्रशिक्षण ५०,००० 
१३ | मा अन्नपुर्णा बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, यवतमाळ, | सामाजिक कार्य १,२५,००० 
ता. जिल्हा यवतमाळ 
१४ | जनसेवा बहुउद्देशिय संस्था, लोणी, ता.जिल्हा वृक्ष लागवड व त्यांचे संगोपन । १,२५,००० 
यवतमाळ 
१५ | एकता बहुउद्देशिय विकास संस्था, रुई (वाई), ता. । डॉ शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या | १,२५,००० 
जिल्हा यवतमाळ जीवनावर कार्यशाळा 
१६ | बुध्दतत्व अल्पसंख्यांक मागासावर्गीय बहुउद्देशिय । सामाजिक कार्य ७५,००० 
विकास संस्था, सावळी (सदोबा), ता. आर्णी , 
जिल्हा यवतमाळ 
१७ | पुण्यझ्योक अहिल्यादेवी बहुउद्देशीय संस्था, संगणक प्रशिक्षण ७५,००० 
खामगाव, जिल्हा बुलढाणा 
१८ | महिला आणि सर्वागीण उत्कर्ष मंडळ, नाशिक, सामाजिक कार्य ७५,००० 
जिल्हा नाशिक 
१९ । कै. डिगंबरराव ढवळे पाटील बहुउद्देशिय सेवाभावी | सामाजिक व संगणक ७५,००० 
संस्था, ता.परतूर, जि.जालना प्रशिक्षणासाठी 
२० | act ग्राम विकास शिक्षण संस्था, पिपरी(मेघे), संगणक प्रशिक्षण ७५,००० 
ता.वर्धा, जिल्हा वर्धा 
२१ | रजनी प्रतिष्ठान, अमळनेर , ता. अमळनेर जिल्हा | संगणक प्रशिक्षण ७५,००० 
जळगाव 
२२ । श्री.गजानन महाराज सेवाभावी संस्था, कहाकर खु. | संगणक प्रशिक्षण इत्यादी ७५,००० 
ता. सेनगांव, जिल्हा. हिंगोली 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-१२१८/प्र.क्र.१२०/विशा-९ 


२३ | रत्न बळीराम प्रतिष्ठान, ३०, रविवार पेठ, जोशी । सामाजिक कार्य ५०,००० 
गल्ली, जिल्हा सोलापूर 

२४ ज्ञानेश्वरी बहुउद्देशिय संस्था, AAS अपार्टमेंट, संगणक प्रशिक्षण ७५,००० 
व्दारका नगरी , शास्त्री नगर, ता.जिल्हा अकोला 

२५ | माऊली बहुउद्देशीय संस्था, चिटणीस नगर, उमरेड | सामाजिक कार्य १,००,००० 
रोड, नागपूर 

२६ | माई शौक्षणिक सेवाभावी संस्था, घर नं ५-१२-९३ । संगणक प्रशिक्षण १,००,००० 
भिमनगर, भावसिंगपुरा, ता.जिल्हा औरंगाबाद 

२७ | बालकृष्ण्ठा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, खंबाळे । ]ोती विषयक योजना ७५,००० 
(घोटी) ता इगतपुरी जिल्हा नाशिक 

२८ | जय गजानन बहुउद्देशिय क्रिडा प्रसारक मंडळ, सेंद्रीय खत वापर प्रशिक्षण ७५,००० 
मु.पो. वसारी, ता. माळेगाव, जिल्हा वाशिम 

२९ | संत मुक्ताई बहुउद्देशिय संस्था, बोरखेडे बु. संगणक प्रशिक्षण ७५,००० 
(पिराचे), ता.चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव 

३० | सावित्रीबाई फुले सार्वजनिक वाचनालय, भेंडाळा, | सामाजिक कार्य ७५,००० 
ता. गंगापूर, जिल्हा औरंगाबाद 

३१ | कोकण परिसर अपंग मुकबधीर बहुउद्देशिय संस्था, | संगणक खरेदी ७५,००० 
विष्णू अपार्टमेंट, रूम नं १, प्लॉट नंबर पी ३७, 
सेक्टर नं २०, नेरूळ, नवी मुंबई ४००७०६. 

३२ | श्री. सत्यनारायण जेरपोत, रा. मोहन नगर, नागपूर | उत्कृष्ट खेळाडू म्हणुन ५०,००० 

आर्थिक सहाय्यता 

३३ श्री.हभ. प. ज्ञानेश्वर महाराज उमाटे पाळेकर पायी । सामाजिक कार्य ७५,००० 
दिंडी सोहळा पाळा, ता. मुखेड जि. नांदेड 

३४ | राहुल युथ फाऊंडेशन (रजि.), वडाळा (पुर्व), मुंबई | संगणक प्रशिक्षण ७५,००० 

३५ | कै. वसंतराव नाईक बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, । सेंद्रिय शोती १,००,००० 
पारेगाव, ता. जिल्हा जालना 

३६ | सावित्रीबाई फुले बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, संगणक प्रशिक्षण ५०,००० 
दगडगाव,ता. लोहा, जिल्हा नांदेड 

३७ | कल्पतरु सेवाभावी संस्था, TURN aT. past सामाजिक कार्य १,००,००० 
जिल्हा औरंगाबाद 

३८ | सावित्रीबाई फुले सार्वजनिक वाचनालय व स्वयंरोजगार ५०,००० 
ग्रंथालय, माळी गल्ली, जालना रोड, जिल्हा बीड 

३९ । राजे शिवराज बहुउद्देशिय सांस्कृतिक क्रिडा व सामाजिक कार्य ५०,००० 
शिक्षण प्रसारक मंडळ, भावसिंगपूरा, संभाजीनगर, 
जिल्हा औरंगाबाद 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-१२१८/प्र.क्र.१२०/विशा-९ 


४० | महात्मा फुले इतर मागासवर्गीय बहुउद्देशिय सामाजिक कार्य ५०,००० 
सामाजिक विकास संस्था, जिल्हा बीड 
४१ | सुभद्राबाई शिक्षण प्रसारक मंडळ, सिडको, जिल्हा | सामाजिक कार्य ७५,००० 
औरंगाबाद 
४२ | भारतरत्न डा बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालय, ता. | सामाजिक कार्य ५०,००० 
कागल, जिल्हा कोल्हापूर 
४३ | सहारा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, नायगांव, ता. | संगणक प्रशिक्षण ५०,००० 
पाटोदा, जिल्हा बीड 
४४ । एकलव्य जनसेवा मंच, नाशिक, जिल्हा नाशिक आरोग्य विषयक १,२५,००० 
४५ | मातोश्री गजराबाई पाटील सेवाभावी महिला सार्वजनिक विवाह समारंभव । १,२५,००० 
विकास संस्था, हत्तेनगर, लातूर, जि. लातूर- ४१३ | सामाजिक कार्य, विवाह 
५१२ सोहळे व इतर सामाजिक 
कार्यक्रम 
४६ | माता भिमाई बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, ता. सर्व स्तरावरील गरीब, १,५०,००० 
जामनेर, जि. जळगाव हुशार, बेरोजगार, होतकरु 
युवक युवतींना कौशल्य 
वृध्दीच्या माध्यमातून 
स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन 
देणे व अनेक समाज उपयोगी 
कामे 
४७ | कै.मधुसूदन वस्त चॅरिटेबल संस्था, वायंगणी, ता. | सामाजिक, शैक्षणिक व ७५,००० 
मालवण, जि. सिंधुदुर्ग सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी 
४८ | सह्याद्री प्रतिष्ठान, लातूर, ता.जि.लातूर सार्वजनिक, समाजोपयोगी १,५०,००० 
कार्यक्रमासाठी 
४९ । शाहू फुले आंबेडकर फाऊंडेड़ान, घारोड, ता. सेवाभावी कार्यासाठी ५०,००० 
खामगांव, जि. बुलढाणा 
yo | स्व. महादु मारोती मांटे बहुउद्देशिय संस्था, सेंद्रिय शेती प्रशिक्षण ७५,००० 
मु.पो.अंढेरा, ता. देऊळगावराजा, जि. बुलढाणा | कार्यक्रम 
५१ । ald वाचनालय, अणंदुर, जि.उस्मानाबाद किशोरवयीन मुलां-मुलींचे १,७५,००० 
प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी 
५२ | हजरत बाबु पिर बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण | १,००,००० 
धामनगाव, ता. मुखेड, जि. नांदेड देणेसाठी 
५३ | सावता महाराज वारकरी शिक्षण संस्था, आळंदी । विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण | १,२५,००० 
देवाची, ता. खेड, जि. पुणे देणेसाठी 
५४ | शिवप्रिय बहुउदेशीय सेवाभावी संस्था, लातूर सामाजिक कार्य १,२५,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-१२१८/प्र.क्र.१२०/विशा-९ 


५५ | भवानी ग्रामविकास व संशोधन संस्था, मु.पो.काटी, |१ली ते १२वी पर्यंत १,२५,००० 
ता.तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद शाळेतील मुलांना शाळेचे 
मैदान व इतर शालेय 
उपयोगी काम करणेसाठी 
५६ । श्री अहिल्यादेवी होळकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, । सामाजिक कार्यासाठी १,२५,००० 
साळवी, ता.बिलोली, जि.नांदेड 
yo | जागृती बहुउद्देशीय मागासवर्गीय सेवाभावी संस्था, | सामाजिक कार्यासाठी १,२५,००० 
तिप्पेहळ्ळी, ता.जत, जि.सांगली 
५८ | श्री सोमनाथ प्रतिष्ठान, सोमेश्वर, ता.जि.नांदेड Teh जनजागृती शिबीर १,००,००० 
आयोजन 
५९ | पृथ्वीराज ग्रामिण विकास सेवाभावी संस्था, समाजोपयोगी कार्यक्रमासाठी | १,००,००० 
सुरपिंप्री, पो.बोरवंड (खु.), ता.जि.परभणी 
६० | श्री व्यंकटेश्वरा लोकहिताय सेवाभावी संस्था, संगणक प्रशिक्षण देणेसाठी १,००,००० 
देगलूर, जि.नांदेड 
६१ | साईराम शैक्षणिक व सेवाभावी संस्था, मुखेड, संगणक प्रशिक्षण देणेसाठी १,००,००० 
ता.मुखेड, जि.नांदेड 
६२ | जयभोले बहुउद्देशीय क्रिडा व शिक्षण संस्था, कृषि विज्ञान मंडळ १,२५,००० 
कोयाळी, ता.लोणार, जि.बुळडाणा चालविण्यासाठी 
६३ । योगीराज ग्रामीण बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, शिलाई मशीन प्रशिक्षण १,२५,००० 
लोणार, ता.ळोणार, जि.बुलडाणा 
६४ | दामिनी मल्टीपर्पज फाऊंडेशन, माळविहीर, अभ्यासिका केंद्र १,५०,००० 
बुलडाणा, ता.जि.बुलडाणा चाळविणेसाठी 
६५ । समता सामजिक विकास संस्था, तुळजापूर, सामाजिक कार्यासाठी १,२५,००० 
जि.उस्मानाबाद 
६६ | श्री तुळजा भवानी पब्लिक चरिटेबल ट्रस्ट, सामाजिक कार्यासाठी १,२५,००० 
तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद 
६७ | डा.शांता da मेमोरियल फाऊंडेशन, कोथरुड, पुणे | डिस्लेक्सिया आजाराबद्दल १,२५,००० 
जनजागृती 
६८ | सेवावधिनी, पुणे विकासाच्या विविध १,२५,००० 
विषयांवरील माहितीच्या 
कार्यशाळा आयोजन 
६९ | क्रांती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, विठ्ठलापूर विकासाच्या विविध १,२५,००० 
(GORATH), ता.आटपाडी, जि.सांगली विषयांवरील माहितीच्या 
कार्यशाळा आयोजन 
७० | विद्यानिकेतन बहुउद्देशीय संस्था, बुलडाणा आरोग्य शिबीर १,५०,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-१२१८/प्र.क्र.१२०/विशा-९ 


७१ | विद्यावधिनी शिक्षण संस्था, मलकापूर, ता.कराड, | संगणक प्रशिक्षण देणेसाठी १,५०,००० 
जि.सातारा 

७२ । राजर्षी शाहू सेवाभावी प्रतिष्ठाण, मारतळा, संगणक प्रशिक्षण १,००,००० 
ता.लोहा, जि.नांदेड 

७३ । उमंग चाईल्ड ट्रस्ट, भांडूप, मुंबई दिव्यांगासाठी विविध मोफत १,५०,००० 

कार्यशाळा 

oy | बेलेश्वर Gates वेलफेअर सोसायटी, ताडबोरगांव, | सामाजिक कार्यासाठी १,२५,००० 
ता.मानवत, जि.परभणी 

७५ | मुकुंदराज व्यायामशाळा व क्रिडा मंडळ, गांजूर, । साडीचोळी वाटप १,००,००० 
ता.जि.लातूर 

७६ | नृसिह सेवाभावी संस्था, पिपरखेड, ता.वडवणी, शैक्षणिक व सामाजिक १,००,००० 
जि.बीड कार्यासाठी 

७७ । भारतमाता प्रतिष्ठान, पो.पिंपळगाव, ता.पाथर्डी, सामाजिक कार्यासाठी ७५,००० 
जि.अहमदनगर 

७८ । गहिनाथ ग्रामविकास प्रतिष्ठाण, सामाजिक कार्यासाठी ७५,००० 
प्रभुपिंपरी, पो.पागोरी पिंपळगाव, ता.पाथर्डी, 
जि.अहमदनगर 

७९ | जनकल्याण सेवा संस्था, अंबागेट, अमरावती अस्थिरोग व झास्त्रक्रिया २,२५,००० 

विभाग उभारण्यासाठी 

८० | जनकल्याण शिक्षण संस्था, जि.गडचिरोली सामाजिक कार्य ५०,००० 

८१ | निसर्ग बहुउद्देशीय ग्रामिण व सामाजिक विकास महिला व्यवसाय प्रशिक्षण ७५,००० 
संस्था, मुस्का, ता.धानोरा, जि.गडचिरोली 

८२ । जनकल्याण शिक्षण विकास संस्था, मु.कडूस, सामाजिक कार्य ७५,००० 
ता.वाडा, जि.पालघर 

८३ | संकल्प बहुउद्देशीय संस्था, नंदुरबार, ता.नंदुरबार, | सामाजिक कार्य १,००,००० 
जि.नंदुरबार 

८४ | गोरेश्वर बहुउद्देशीय प्रतिष्ठाण, गोरेगाव, ता.पारनेर, आरोग्य तपासणी व १,००,००० 
जि.अहमदनगर औषधोपचार शिबीर 

८५ | श्री भाऊसाहेब पा.पटारे ग्रामविकास मुकिंदपूर, संगणक प्रशिक्षण ५०,००० 
ता.नेवासा, जि.अहमदनगर 

८६ | स्व.सकाराम बाळा पाटील आगले सेवाभावी संस्था, | सामाजिक कार्य ५०,००० 
शिरसगांव, ता.नेवासा, जि.अहमदनगर 

८७ | गुरु प्रथमेश महिला उन्नती मंडळ, रनाले, आदिवासी मुलामुलींना १,००,००० 
ता.नंदुरबार, जि.धुळे प्रशिक्षण 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-१२१८/प्र.क्र.१२०/विशा-९ 


८८ | पृथ्वीसंग्राम ग्रामविकास संस्था, कडेपूर, जलव्यवस्थापन प्रशिक्षण १,२५,००० 
ता.कडेगांव, जि.सांगली कार्यक्रमासाठी 

८९ । सुमेत सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्था, । सामाजिक, शैक्षणिक व १,२५,००० 
औरंगाबाद सांस्कृतिक कार्य 

९० | भारतीय गोशाळा संवर्धन, संगोपन बहुउद्देशीय गोशाळा इमारत बांधकाम १,००,००० 
समिती, आळंदी देवाची, ता.खेड, जि.पुणे 

९१ | शिवशक्ती सेवाभावी संस्था, हासेगाववाडी, संगणक प्रशिक्षण ७५,००० 


ता.औसा, जि.लातूर 


९२ | श्री सत्तेआई बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, तळणी, । सामाजिक व शौक्षणिक कार्य १,००,००० 


ता.मंठा, जि.जालना करण्यासाठी 

९३ | लोकहितवादी न्यायहक्क समिती संस्था, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण ७५,००० 
औरंगाबाद, ता.जि.औरंगाबाद 

९४ | शाहीद मेजर अतुल गर्ज ग्रामविकास प्रतिष्ठान, सामाजिक उपक्रम १,००,००० 


साईनाथ नगर, पाथर्डी, जि.अहमदनगर 


एकूण ९०,००,००० 


२. शासनाची मंजूरी प्राप्त झालेल्या संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जानुसार, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ निधीची 
मागणी केली आहे, त्या प्रयोजनासाठीच त्यांना निधी मंजूर करण्यात येत असून हा निधी त्याच प्रयोजनासाठी 
संबंधित संस्थेने/व्यक्‍तीने खर्च करावा. तसेच त्या खर्चाच्या तप्लीलाच्या अनुषंगाने “सनदी लेखापाल (Chartred 
Accountant)” यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या 
आत संबंधित संस्था/व्यक्‍ती यांनी शासनास व्यक्तीश: सादर करावे. अन्यथा संस्थेस प्रदान केलेल्या निधीवर १२% 
दंडनीय व्याज आकारुन रक्‍कम वसुल करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत 
करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे संबंधित नोंदणीकृत संस्थांनी नियमानुसार संस्थेचे लेखापरिक्षण करावे. 


३. सदर बाबीसाठी मंजूर केलेल्या निधीकरीता कार्यासन अधिकारी, विशा-९, गृह विभाग हे “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून राहतील आणि उप सचिव, विशा-९, गृह विभाग हे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून 
राहतील. 

४. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. "बी-०६, मुख्यलेखाशीर्ष २२५०-इतर सामाजिक सेवा (००) १०१- 
धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या-संस्थांना देणग्या (२२५० ०२२ ८), 
५० इतर खर्च" या लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 

५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८/०७/२०१९ 
मधील परिच्छेद ७ ते १७ व परिशिष्टातील अ.क्र.३ व ९ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता करण्यात येत असल्याचे प्रमाणित 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-१२१८/प्र.क्र.१२०/विशा-९ 


करुन त्या अनुषंगाने तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २४१/१९/व्यय-७, 
दिनांक १२/०७/२०१९ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८०२१६१०१७३६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Seema Tushar Sawant 
DN: c=IN, ny hi ht Home 


५66१ TUSNall ५०५०७७५७५०, 


b098e76eb25dd802b05 18e7d63, 
erialNumber=9ed89e6c00b3fd549e02fb85dfe0767f9 


Sawa nt यि 29ccac79ec62aafd247d 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मा.मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) (ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य ,मंत्रालय,मुंबई ३२ 
) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) अपर मुख्य सचिव, (अ.व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
) सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, चर्चगेट, मुंबई. 
सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई-४०००५१ 
१४)वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-७/व्यय-८/अर्थ-३/अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१५) सर्व सह/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
१६) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-अर्थसं १/अर्थ-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१७) सर्व संबंधित धर्मादाय संस्था/व्यक्‍ती. 
१८) निवड नस्ती, विशा-९ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


११ 
१२ 
१३ 


Se Ve Ore (WAN 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


